राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत 
सन २०२०-२१ करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे प्रकल्प निहाय 
वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ जून, २०२१. 
संदर्भ: 
१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२०. 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०२०- आरकेव्हीवाय, दि. १२/०५/२०२० 
३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२० आरकेव्हीवाय/१, दि. ०९/१०/२०२०. 
४. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. २३/१०/२०२०. 
५. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. ११/१२/२०२० 
६. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. ०५/०२/२०२१ 
७. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२० आरकेव्हीवाय/१, दि. १२/०३/२०२१. 
८. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. ३१/०३/२०२१ 
९. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०६/०४/२०२१. 
१०. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अे, दि.२७/०५/२०२१. 
११. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/नियोजन/राकृवियो/निधी मागणी/१४१४२, दि. २०/०४/२०२१. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र शासनाने महाराष्ट्रास 
सन २०२०-२१ करिता एकूण₹ ३७८.२६ कोटी रक्कमेचे (केंद्र हिस्सा रु. २२६.९६ कोटी + राज्य हिस्सा रु.₹१५१.३० 
कोटी) वार्षिक नियतवाटप (Allocation) मंजूर केले आहे. 

सन २०२०-२१ मधील सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी मंजूर नियतवाटपापैकी केंद्र हिस्सयाचा रु.१७८.७४ कोटी 
निधी केंद्र शासनाकडून संदर्भाधिन दि.०९/१०/२०२० व दि. १२/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यास प्राप्त झाला 
आहे. केंद्र शासनाने वितरीत केलेला सदर निधी व त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹११९.१५ कोटी निधी असा 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिताचा एकूण ₹२९७.८९ कोटी निधी दि. ११/१२/२०२०, दि. ०५/०२/२०२१, दि. ३१/०३/२०२१ 
व दि. २७/०५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (संदर्भ क्र. ५, ६, ८, १० आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात 
आला आहे. सदर झासन निर्णयान्वये ₹ २९७.८९ कोटी निधीपैकी ₹१३१.४८ कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण केले 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


असून उर्वरित ₹१६६.४१ कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण बाकी आहे. त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ 
क्र.११ येथील दि.२०/०४/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला असून त्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 

१. सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात 
दि. ११/१२/२०२०, दि. ०५/०२/२०२१, दि. ३१/०३/२०२१ व दि. २७/०५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये 
एकूण ₹२९७.८९ कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आला होता. सदर निधीपैकी ₹१३१.४८ 
कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण दि. ११/१२/२०२० व दि.५/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आले असून उर्वरित ₹१६६.४१ कोटी (रुपये एकशे सहासष्ट कोटी एक्केचाळीस लाख) निधीपैकी 
रु.६३.०३ (रुपये त्रेसष्ठ कोटी तीन लाख Hat) कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण या शासन निर्णयान्वये 
करण्यात येत आहे. सदर वितरणाचा तपशिल सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविण्यात आला असून 
आयुक्त (कृषि) यांनी सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस उपलब्ध करुन द्यावा. 

२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - VAR या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.११/१२/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचना 
/ कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यांत येत असलेला निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मागणीनुसार 
वितरीत करण्यात येत आहे तथापि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या २८ व्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी 
समितीच्या बैठकीत समितीने निदेशीत केल्यानुसार, सन २०२०-२१ मध्ये वितरीत करण्यात येत असलेल्या 
निधीचा प्राधान्याने जुने अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापर करण्याची जबाबदारी संबंधित अंमलबजावणी 
यंत्रणांची राहील. कोणत्याही नवीन अथवा जुन्या प्रकल्पांतर्गत निधी अभावी प्रलंबित देयकांचे दायित्व निर्माण 
होणार नाही याची संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता घ्यावी. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२९१५५५३१७००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Dl soni Shanna यादया 
Shrikant 


ment, postalCode=400032, st=Maharash 
A. dSab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b1beeOf 


सहपत्र :- परिशिष्ट - अ Chandrakant Andge = Se 80" ees Chonan 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 

११. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

१२. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

१३. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

१४. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१७. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१८.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२५. निवड नस्ती. 


es 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


परिशिष्ठ - अ 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

शासन निर्णय क्र. MHL १०२०/प्र.क्र. १४१/१४-अे , दि. २९/०६/२०२१ चे सहपत्र 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता रु. ६३.०३ कोटी निधीचे प्रकल्प 


निहाय वितरण 
वर्ष - २०२०-२१ (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ.क्र प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकल्प सन २०२०- सन २०२०-२१ याशासन 
मंजूरीचे वर्ष | किंमतीपैकी २१ पर्यंत करिता शिल्लक | निर्णयान्वये 
राकृवियो | वितरीत प्रकल्पर्किमत | वितरीत 
हिस्सा केलेला  /निधी करण्यात येत 
निधी असलेला 
निधी 
eal 2 a व्यावि ६(४-प) | 8 
१ । हळद यांत्रिकीकरण व काढणी पश्चात 
व २०१७-१८ १०.०१ ६.८४ ३.१७ २.०० 
व्यवस्थापन 
२ | फळे भाजीपाल्यासाठी मुल्यसाखळी विकास 
प्रकल्प (मे. सहयाद्री होतकरी उत्पादक कंपनी, २०१८-१९ ९.५८ ७.०० २.५८ १.३८ 
जि. नाशिक) (PPP-IAD) 
२ | संरक्षीत शेती प्रकल्प २०१९-२० | ११.०० डि ११.०० oe 
अ | आयुक्त (कृषी) ३०.५९ १३.८४ १६.७५ १२.०८ 
४ | महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील 
प्रक्षेत्रावर पूर्ण क्षमतेने शाश्वत बीजोत्पादन 
कार्यक्रम राबविण्यासाठी उपसा सिंचन योजना |“ os ane ye 7 
राबविण्याचा प्रकल्प 
५ | पनवेल येथील खार जमीन संशोधन केंद्राच्या 
प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण आणि मृद आरोग्य 
व मत्स्योत्पादनासाठी शेतकऱ्यांची क्षमता । "८ की क, oe oe 
बांधणी प्रकल्प 
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापिठ 
६ | विकसीत पिक व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा प्रसार |." tk nee oe ioe 
q | कृषी विद्यापिठे २८.४२ २२.१८ ६.२४ ३.१२ 
१०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ATS 
तारण सुविधेकरिता गोदाम उभारणी प्रकल्प para) Tea fee a a 
क | व्यवस्थापकीय संचालक (पणन) ४१.८६ ३३.६५ ८.२१ ५.०० 
८ विदर्भ व मराठवाडयातील वखार महामंडळाच्या 
गोदामांचे, सिमेंट रस्ता, SMTA गटर, संरक्षीत 
Sia आणि शेतकरी व हमालांकरीता होड या Oe हि हती a ae 
माध्यमातून दर्जा सुधारण्याचा प्रकल्प 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


अ.क्र प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकल्प सन २०२०-|सन २०२०-२१  याशासन 
मंजूरीचे वर्ष । किंमतीपैकी ' २१ पर्यंत करिता शिल्लक | निर्णयान्वये 
राकृवियो | वितरीत प्रकल्प किमत वितरीत 
हिस्सा केलेला  /निधी करण्यात येत 
निधी असलेला 
निधी 
ae | २ ३ | ok 4 & (8-4) | 8 
S । व्यवस्थापकीय संचालक (वखार महामंडळ) ४९.७७ ३२.९५ १६.८२ ५.४३ 
९ | पशु रोगाच्या निदानासाठी टर्न कौ बेसीस वर 
जेव्य सुरक्षा स्तर -३ प्रयोगशाळा उभारणे, रोग २०१६-१७ | ७०.०० ८.४७ ६१.५३ २५.०० 
अन्वेषण प्रयोगशाळा, औंध, पुणे 
qo | विदर्भ मराठवाडा विभागात दुग्ध उत्पादन re ee mere ies oe 
वाढीसाठी विशेष प्रकल्प : 
इ | आयुक्त (पशुसंवर्धन) २४४.४२ | ५४.१९ १९०.२३ २९.०० 
११ | ६ जेट्टी बांधून मच्छिमारांना पायाभूत व काढणी 
सात याग या २०१६-१७ | ८३.५० २१.२० ६२.३० ७.४७ 
पश्चात व्यवस्थापन सुविधा पुरविणे 
ई | आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) ८३.५० २१.२० ६२.३० ७७ 
१२ | Development of Cocoon Market at Jalna ।२०१६-१७ ६.६० ६.१३ ०.४७ ०.४७ 
Centre for Development of Reshim Park 
93 २०१६-१७ ६.९४ ६.४८ ०.४६ ०.४६ 
at Solapur 
फ | संचालक (रेशीम) १३.५४ १२.६१ ०.९३ ०.९३ 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ--ई-फ) करर | ag0.e2 तवा £3.03 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


